मौजे पारसिक, कळवा, मुंब्रा व कौसा येथील 
वनजमिनींवर अतिक्रमणामध्ये होणारी वाढ 
रोखण्यासाठी वन हद्दीवर आर.सी.सी. संरक्षक 
भिंत बांधण्याबाबतच्या ६ अंदाजपत्रकांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एस -१०/२०१९/प्र.क्र.9२८/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१. 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि. २०/०९/२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील भाग एक उप विभाग-५ परि. क्र.१३४(१),१३४(२),१३४ (३) मधील तरतुदी. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि. २५/०९/२०१९ 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.कक्ष-२४/वअ/लेखा/प्र.मं./ 
प्र.क्र. २९/८१३/२०१९-२०, दिनांक १४/११/२०१९. 

४) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे क्र. मुअ(को)/प्रकल्प शाखा/का-१(१/९०८, 
दिनांक १३/०३/२०२० रोजीची तांत्रिक मान्यता. 


प्रस्तावना- 

ठाणे वन विभागातील वनक्षेत्रातील अतिक्रमणामध्ये होणारी वाढ रोखण्याकरिता मौजे पारसिक, 
कळवा, मुंब्रा व कौसा येथील वनक्षेत्राभोवती आर.सी.सी. संरक्षक भिंत बांधण्याबाबतच्या एकूण रु. ८९२.६७ 
लक्ष इतक्या रकमेच्या एकूण ६ अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
येथील पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी शासनास सादर 
केला आहे. सदर प्रस्तावातील मौजे पारसिक सर्व्हे क्र. ९७ ब व मौजे कळवा सर्व्हे क्र. ४३६ बाबतच्या 
अंदाजपत्रकांची तांत्रिक पडताळणी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांच्याव्दारे तसेच मौजे मुंब्रा, 
सर्व्हे क्र. १२७ व सर्व्हे क्र. १०० अ आणि मौजे कौसा सर्व्हे क्र. १६१ व सर्व्हे क्र. १३८ बाबतच्या अंदाजपत्रकांची 
तांत्रिक पडताळणी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे यांनी केली असल्याचे प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) यांनी नमूद केले आहे. सदर प्रकरणी संदर्भ क्र. ४ अन्वये मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी तांत्रिक सहमती प्रदान केली आहे. सदर 
वनजमिनींवर अतिक्रमाणामध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी वनहद्दीवर आर.सी.सी. संरक्षण भिंत 
बांधण्याबाबतच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


ठाणे वन विभागाच्या वनक्षेत्रातील वनजमिनीवर अतिक्रमणामध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी मौजे 
पारसिक, कळवा, मुंब्रा व कौसा येथील वनक्षेत्राभोवती आर.सी.सी. संरक्षक भिंत बांधण्याबाबतच्या रक्‍कम 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०१९/प्र.क्र.७२८/फ-३ 


रुपये ८,९२,६७,०००/- (अक्षरी रु. आठ कोटी ब्याण्णव लक्ष सदुसष्ठ हजार फक्त) च्या अंदाजपत्रकांस 
खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार तसेच नमूद अटी व AAR अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय 
मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. कामाचा तपशिल प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान रक्‍कम (रु. लक्ष) 
a ठाणे वन विभागातील मौ. पारसिक सर्व्हे क्र. ९७ ब च्या हद्दीवर ow मी. ५५.०० 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
२ | ठाणे वन विभागातील मौ. कळवा सव्हे क्र. ४३६ च्या हद्दीवर २१४ मी. ५६.६२ 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
3 | ठाणे वन विभागातील मो. मुंब्रा सव्हे क्र. १२७ च्या हद्दीवर ९०० मी. २१९.५७ 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
४ | ठाणे वन विभागातील मो. मुंब्रा सर्व्हे क्र. Goo अच्या हद्दीवर ८५० मी. २०७.७१ 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
4 | ठाणे वन विभागातील मौ. कौसा सर्व्ह क्र. १६१ च्या हद्दीवर ९४० मी. २२९.०६ 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
६ | ठाणे वन विभागातील मौ. कौसा सर्व्हे क्र. १३८ च्या हद्दीवर Yoo मी. १२४.७१ 
लांबीच्या आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम करणे. 
एकूण ८९२.६७ 
२. अटीव शर्ती - 


अ) प्रस्तावानुषंगाने कार्यवाही करताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बी.डी.जी-२०१४/ 
प्र.क्र.९६/इमा-३, दिनांक ८.०७.२०१४ मध्ये नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

ब) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

क) सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करताना व काम सुरु करण्यापूर्वी संरक्षण भिंतीचे संकल्पन तयार 
करण्यात यावे व त्यास प्राधिकऱ्याची मान्यता घेऊन व तांत्रिक मान्यता प्रदान केल्यानंतरच शासन 
तरतुदींनुसार निविदा कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.-१, दिनांक 
१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर अटी व शातींची पूर्तता करण्याची व शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार उचित कार्यवाही करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी उप वनसंरक्षक, ठाणे वन विभाग, ठाणे यांची राहील. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक २०/०९/२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील भाग एक उप विभाग-५ परि. क्र.१३४(१), १३४(२), १३४ (३) मधील तरतुदी तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २५/०९/२०१९ अन्वये स्थापत्य व fagad रु.१५.०० 
कोटी रकमेपर्यंत किंमतीच्या कामांना मुख्य अभियंता यांनी (प्रस्तुत प्रकरणी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी) तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे 
अधिकार संबंधित उपभोक्ता विभागास देण्यात आल्यानुसार सदर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०१९/प्र.क्र.७२८/फ-३ 


४. सदर कामांवरील खर्च “राखीव वनांचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन ४४०६ ००५३” या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात येईल. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२२१५२६५५२११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Shankar आयण 
Apte retinas 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे 
) 
) 
) 


५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 

६) उप वनसंरक्षक, ठाणे 

७) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसंकल्प-४ मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) कार्यासन अधिकारी (ब-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


